RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ५, अंक ३ ९ ( ४ ) ] 


सोमवार , मार्च १८, २०१९ / फाल्गुन २७, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ९ २ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


~ 


दुसरा मजला, मंत्रालय , मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १८ मार्च २०१९ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १ ९९९. 

क्रमांक एमपीआय-०२१८ /प्र.क्र .१०१ / पोल-१२.— ज्याअर्थी, विशाल इंटरप्राइजेस या वित्तीय संस्थेचे संचालक विशाल विजयकुमार कुंडगुलवार 
व त्यांची पत्नी श्रुतीका विशाल कुंडगुलवार ( यात यापुढे आरोपी असानिर्देश करण्यात आला आहे.) उक्त आरोपींनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या 
ठेवी मुदतीपुर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, आरोपींविरुद्ध पोलीस ठाणे, भोकर, जि . नांदेड येथे गु.र.नं .१८१ / २०१७ भा.दं.वि. कलम ४२०, ४०६, ३४ व महाराष्ट्र 
ठेवीदारांचे(वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या कलम ३ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त (वित्तीय संस्था ) आरोपींनी ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची 
शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल ; 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त ( वित्तीय संस्था ) आरोपींनी गोळा केलेल्या ठेवींमधून 
आणि ठेवींतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे 

ज्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील ) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ ( २००० चा महा . १६) ( यात यापुढे 
ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ४ चे पोट- कलम (१ ) व कलम ५ आणि कलम ८ याद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे 

( क ) अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे संचालक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत 
आहे, आणि 

( ख ) उक्त वित्तीय आस्थापना आणि त्यांचे संचालक यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उप विभागीय 
अधिकारी, उप विभाग भोकर यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 


~ 


भाग चार - ब - ९२-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च १८ , २०१ ९ / फाल्गुन २७, शके १९ ४० 


उक्त अधिनियमान्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित न्यायालयातील सरकारी अभियोक्ता न्यायालयात अर्ज दाखल करताना सक्षम 
प्राधिका-यास आवश्यक ते सहाय्य करतील . 

अनुसूची 
मे . विशाल इंटरप्राइजेस या वित्तीय संस्थेचे संचालक विशाल विजयकुमार कुंडगुलवार व त्यांची पत्नी श्रुतीका विशाल कुंडगुलवार यांच्या 
नावे असलेल्या मालमत्तांची सूची खालीलप्रमाणे आहे 


( अ ) स्थावर मालमत्ता 


अ.क्र . 


विक्री करणा-याचे नाव 


मालमत्तेचे विवरण 


१ 


२ 


३ 


विशाल विजयकुमार कुंडगुलवार 
विशाल विजयकुमार कुंडगुलवार व इतर 
श्रुतीका विशाल कुंडगुलवार 
विशाल विजयकुमार कुंडगुलवार 
श्रुतीका विशाल कुंडगुलवार 


गट क्र . ४६, क्षेत्र ०३ आर , जमीन भोकर ता . भोकर , जि . नांदेड 
गट क्र . ४६, क्षेत्र १५ आर, जमीन भोकर ता . भोकर , जि . नांदेड 
गट क्र . ४४४ , क्षेत्र १८ आर , जमीन भोकर ता . भोकर, जि . नांदेड 
गट क्र . ४४७, क्षेत्र ३१ आर , जमीन भोकर ता . भोकर , जि . नांदेड 
गट क्र . ९८ , क्षेत्र ६१ आर , मौजे मसलगा ता . भोकर, जि . नांदेड 


५ 


( ब ) जंगम मालमत्ता (बँक अकाऊंट ) माहिती 


अ.क्र . 


बँकेचे नांव व शाखा क्रमांक 


खातेधारकाचे नाव 


अकाऊंट नंबर 


रक्कम ( रुपये ) 


१ 


विशाल विजयकुमार कुंडगुलवार 


२३/३०४३ 


८२४ 


बुलढाणा अर्बन बँक , 
शाखा भोकर 


२ 


३०४३४७८०४८२ 


७६३ 


३ 


२४ ९ १ 


१३५७ 


स्टेट बँक ऑफ इंडीया विशाल विजयकुमार कुंडगुलवार 
नांदेड मर्चेट बँक , शाखा भोकर श्रुतीका विशाल कुंडगुलवार 
स्टेट बँक ऑफ इंडीया श्रुतीका विशाल कुंडगुलवार 
शंकर नागरी सहकारी बँक लि ., विशाल विजयकुमार कुंडगुलवार 


४ 


३४ ९ ८५०७ ९ ४७७ 


५८८७१ 


५ 


१५ ९ ६ 


१४४१ 


शाखा भोकर. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अमिताभ गुप्ता , 


शासनाचे प्रधान सचिव (विशेष ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, मार्च १८, २०१९ / फाल्गुन २७, शके १९ ४० 


B 


३ 


HOME DEPARTMENT 

Second Floor, Mantralaya, Madam Cama Road , 
Hutatma Rajguru Square ,Mumbai 400 032 dated the 18th March 2019 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENT) Act, 1999 . 

No. MP1-0218 /CR.101/Pol- 12.- Whereas, complaints have been received from number of depositors 
against accused Vishal Vijaykumar Kundgulwar Director of Vishal Interprizes and his wife Shrutika Vishal 
Kundgulwar (hereinafter referred to as the said Accused ) complaining that they have defaulted to return 
the said deposits made by the depositors after maturity ; 

And whereas, an offence has been registered against the accused at Bhokar Police Station , 
Dist. Nanded vide C.R. No. 181/2017 u / s 420 , 406 , 34 of Indian Penal Code r/w section 3 of Maharashtra 
Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishment) Act, 1999 ; 

And whereas , the State Government is satisfied that the said (Financial Establishment) Accused are 
not likely to return the deposits to the depositors and hence the Government has to protect the interest of 
depositors ; 

And whereas , the properties specified in the Scheduled appended hereto are alleged to have been 
acquired by the said (Financial Establishment) Accused from and out of the deposits collected by the said 
Accused ; 

Now , therefore in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 4 , sub - section (1) of 
section 5 and section 8 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in FinancialEstablishment) 
Act, 1999 (Mah . XVI of 2000 ) (hereinafter referred to as the said Act) the Government of Maharashtra 
hereby. 

( a ) attaches the properties of the said (Financial Establishment) Accused and their relatives as 
specified in the Schedule ; and 

(b ) appoints the Sub - Divisional Officer, Sub - Division Bhokar, Dist. Nanded to be the Competent 
Authority to exercise control over the properties attached of the (Financial Establishment) Accused ; 

The Public Prosecutor in designated Court appointed under the said Act shall render necessary 
assistance to the Competent Authority in filing the application before the Special Court . 


Schedule 


Accused Vishal Vijaykumar Kundgulwar Director of Vishal Interprizes and his wife Shrutika Vishal 
Kundgulwar have property, the said property list as under : 

( A ) Immovable Property : 
Sr. Name of the Property Vender 

Description of Property 
No. 


Vishal Vijaykumar Kundgulwar 


Gat No. 46 , Area 03 R , Bhokar, Tah . Bhokar 
Dist. Nanded . 


2 


Vishal Vijaykumar Kundgulwar And 
Others . 


Gat No. 46 , Area 15 R , Bhokar, Tah . Bhokar 
Dist. Nanded . 


3 


Shrutika VishalKundgulwar 


Gat No. 444, Area 18 R , Bhokar, Tah . Bhokar 
Dist. Nanded . 


4 . 


Vishal Vijaykumar Kundgulwar 


Gat No. 447 , Area 31 R , Bhokar, Tah . Bhokar 
Dist. Nanded . 


5 


Shrutika Vishal Kundgulwar 


Gat No. 98 , Area 61 R , At. Masalga , Tah . Bhokar 
Dist. Nanded . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार -ब , मार्च १८ , २०१९ / फाल्गुन २७, शके १९ ४० 


(B ) Movable Property (Bank Accounts ) - 


A / C Holder Name 


A / C No. 


Sr. Bank Name And Branch No. 
No. 


Amount in 
Rupees 


1 


23/3043 


824 


Buldhana Arban , 
Branch Bhokar . 


Vishal Vijaykumar 
Kundgulwar. 


2 


State Bank of India 


30434780482 


763 


Vishal Vijaykumar 
Kundgulwar. 


3 


Shrutika Vishal 


2491 


1357 


Nanded Marchent Bank 
( Bhoker). 


Kundgulwar. 


4 


State Bank Of India 


34985079477 


58871 


Shrutika Vishal 
Kundgulwar. 


5 


1596 


1441 


Shankar Nagari Sahakari 
Bank Ltd. (Nanded ). 


Vishal Vijaykumar 
Kundgulwar. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


AMITABH GUPTA , 


Principal Secretary ( Special) to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


